वर्ष - ११ , अंक - ४६ ] 


MALZE 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 

गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १७ - २३ , २०२२ / कार्तिक २६ ते अग्रहायण २ , शके १ ९ ४४ 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२२ 


भाग १ ( नावि ) २५३ 


RNINo . MAHBIL / 2012 / 44835 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


आदेश 

क्रमांक टीपीएस -१११५ / ४१५ / प्र . क्र . १ ९ ५ / २०२० / नवि - ९ . - ज्याअर्थी , नाशिक महानगरपालिका क्षेत्राची विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक 
नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( सन १ ९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७ ) ( यात यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधिले आहे ) 
चे कलम ३१ चे उप - कलम ( १ ) अन्वये शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील निर्णय क्रमांक टीपीएस -११ ९ १ / ३५ / प्र . क्र . ८८ / नवि - ९ , दिनांक 
२८ जून १ ९९ ३ अन्वये भागशः मंजूर केली असून ती दिनांक १६ नोव्हेंबर १ ९९ ३ पासून अमलात आली आहे ( यात यापुढे “ उक्त विकास 
योजना ” असे संबोधिले आहे ) आणि उक्त विकास योजनेतील वगळलेल्या भागाची विकास योजना उक्त अधिनियमाचे कलम ३१ चे उप - कलम 

( १ ) अन्वये शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील निर्णय क्रमांक टीपीएस -११ ९ १ / ३५ / प्र . क्र . ८८ / नवि- ९ , दिनांक १५ मे १ ९९ ५ अन्वये मंजूर 
केली असून ती दिनांक २ ९ जून १ ९९ ५ पासून अमलात आली होती ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त विकास योजनेमध्ये सोबतच्या परिशिष्टामध्ये वर्णन केलेली मौजे नाशिक येथील सर्व्हे नंबर १ ९ ७ / १- ब पै . व १ ९ ७ / 
१ - ई पै . मधील २२५३३.०० चौरस मीटर जागा ( यात यापुढे “ उक्त जागा ” असे संबोधिले आहे ) इतर जागेसह आरक्षण क्रमांक २ ९ ४ “ स्टेडियम ” 
( एकूण क्षेत्र २,१०,००० ) करिता ( यात यापुढे “ उक्त आरक्षण ” असे संबोधिले आहे ) आरक्षित असून उक्त आरक्षणासाठी समुचित प्राधिकरण 
नाशिक महानगरपालिका ( यात यापुढे “ उक्त प्राधिकरण ” असे संबोधिले आहे ) होते ; 


[ पृष्ठे १५ 


आणि ज्याअर्थी , उक्त प्राधिकरणाने उक्त जागा उक्त विकास योजना अमलात आल्याच्या दिनांकापासून दहा वर्षांच्या कालावधीमध्ये संपादन 
केली नाही ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त जागेच्या मालकाने उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप - कलम ( १ ) नुसार समुचित प्राधिकरण असलेल्या उक्त 
प्राधिकरणावर दिनांक २६ जुलै २००६ रोजीची सूचना ( यात यापुढे “ उक्त सूचना ” असे संबोधिले आहे ) बजावून उक्त जागा , उक्त प्राधिकरणाने 
विहित कालावधीत संपादन केली नसल्याचे कळविले होते ; 


आणि ज्याअर्थी , वरीलप्रमाणे उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप - कलम ( १ ) नुसार उक्त सूचना बजावल्यानंतरही , उक्त प्राधिकरणाने 
विहित कालावधीत उक्त आरक्षणाखालील जागा संपादन केली नाही ; 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १७ - २३ , २०२२ / कार्तिक २६ ते अग्रहायण २ , शके १ ९ ४४ 

आणि ज्याअर्थी , मा . उच्च न्यायालयाने उक्त जागेच्या मालकांनी दाखल केलेल्या रिट याचिका क्रमांक ४८११/२०१२ मध्ये दिनांक 
८ ऑक्टोबर २०१५ रोजीच्या आदेशान्वये उक्त विकास योजनेतील उक्त आरक्षण उक्त जागेपुरते , उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ मधील 
तरतुदींनुसार व्यपगत झाल्याचे आदेश पारित केलेले आहेत 

; 


२ 


आणि ज्याअर्थी , दरम्यानचे कालावधीत नाशिक महानगरपालिका क्षेत्राची सुधारित विकास योजना उक्त अधिनियमाचे कलम ३१ चे 
उप - कलम ( १ ) अन्वये शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील निर्णय क्रमांक टीपीएस -१११६ / प्र . क्र . १४० ( अ ) / २०१६ / नवि - ९ , दिनांक ९ जानेवारी 
२०१७ अन्वये भागश : मंजूर झाली असून ती दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१७ पासून अमलात आली आहे ( यात यापुढे “ उक्त सुधारित विकास योजना ” 
असे संबोधिले आहे ) ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त सुधारित विकास योजनेमध्ये , उक्त जागा इतर जागेसह उक्त प्राधिकरणासाठी आरक्षण क्रमांक १०५ - " स्टेडियम 
( एकूण क्षेत्र १,६४ , ४ ९ ५ चौरस मीटर ) म्हणून आरक्षित आहे ( यात यापुढे “ उक्त सुधारित आरक्षण " असे संबोधिले आहे ) ; 


आणि ज्याअर्थी , आता उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ चे उप - कलम ( २ ) नुसार उक्त विकास योजनेमधील उक्त आरक्षण उक्त जागेपुरते 
व्यपगत झाल्याबाबत आदेश निर्गमित करणे आवश्यक झाले आहे 


त्याअर्थी , आता उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप - कलम ( २ ) नुसार प्राप्त अधिकारात राज्य शासन उक्त जागेवरील उक्त विकास 
योजनेतील उक्त आरक्षण व्यपगत झाल्याचे अधिसूचित करीत आहे . परिणामत : उक्त सुधारित विकास योजनेतील उक्त जागेवरील उक्त सुधारित 
आरक्षण निष्प्रभ झाले आहे . अशाप्रकारे मुक्त झालेली जागा सुधारित विकास योजनेतील लगतच्या अनुज्ञेय असलेल्या भूवापराप्रमाणे जमीनमालकास 
विकासाकरिता उपलब्ध होईल . 


( १ ) प्रस्तुत आदेशान्वये उक्त विकास योजनेतील आरक्षणातून व्यपगत झालेले व सुधारित विकास योजनेतील आरक्षणातून निष्प्रभ झालेले 
क्षेत्र दर्शविणाऱ्या भाग नकाशाची प्रत आयुक्त , नाशिक महानगरपालिका , नाशिक यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या 
अवलोकनार्थ एक महिन्यापर्यंत ठेवण्यात आली आहे . 

( २ ) सदर आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावरदेखील उपलब्ध आहे . 


मौजे , तालुका व 
जिल्हा 


१ 


मौजे नाशिक , 
तालुका - जिल्हा 
नाशिक . 


जागेचा तपशील व 

मंजूर विकास 
योजनेमधील 


आरक्षणाचा 

तपशील 
२ 


सर्व्हे नंबर १ ९ ७ ( पै . ) 
आरक्षण क्रमांक २ ९ ४ 
“ स्टेडियम ” आरक्षणाचे 


एकूण क्षेत्र 

२१०००० चौ.मी. 


परिशिष्ट 

जागेचा तपशील व 

सुधारित मंजूर विकास 
योजनेमधील 


आरक्षणाचा 

तपशील 
3 


सर्व्हे नंबर १ ९ ७ ( पै . ) 

आरक्षण क्रमांक १०५ 

“ स्टेडियम ” आरक्षणाचे 


एकूण क्षेत्र 

१६४४ ९ ५ 


चौ.मी. 


मंजूर विकास 

योजनेमधील उक्त 


जागेपुरते व्यपगत 

झालेले आरक्षण 

व जागेचे क्षेत्र 

४ 


आरक्षण क्रमांक २ ९ ४ 
“ स्टेडियम " मधील 

२२५३३.०० चौ.मी. 


सुधारित विकास 
योजनेमधील उक्त 

जागेपुरते निष्प्रभ 

झालेले आरक्षण 
व जागेचे क्षेत्र 

५ 


आरक्षण क्रमांक १०५ 

“ स्टेडियम ' मधील 

२२५३३.०० चौ.मी. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

देवदत्त रहाणे , 

कार्यासन अधिकारी , महाराष्ट्र शासन . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १७ - २३ , २०२२ / कार्तिक २६ ते अग्रहायण २ , शके १ ९ ४४ 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai - 400 032 
Dated 7th November 2022 

The Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act , 1966 

ORDER 

No. TPS - 1115 / 415 / C.R . 195 / 2020 / UD - 9.- Whereas , the Government of Maharashtra in Urban 
Development Department vide Notification No. TPS - 1191 / 35 / CR - 88 / UD - 9 , dated 28th June 1993 has 
sanctioned the Development Plan of Nashik City ( hereinafter referred to as " the said Development 
Plan " ) partly under Section 31 ( 1 ) of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act , 
1966 ( Mah . Act No. XXXVII of 1966 ) ( hereinafter referred to as " the said Act " ) and the same has 
came into force with effect from the 16th November 1993 and the excluded part of the said 
Development Plan has been sanctioned under Section 31 ( 1 ) of the said Act vide Notification No. 
TPS - 1191 / 35 / CR - 88 / UD - 9 , dated 15th May 1995 and the same has come into force with effect 
from the 29th June 1995 ; 


and whereas , in the said Development Plan , as mentioned in the Schedule , land bearing 
Survey No. 197 / 1 - B ( Pt . ) and 197 / 1 - E ( Pt . ) admeasuring 22533.00 sq . mtrs . of mouje Nashik , 
taluka and district Nashik ( hereinafter referred to as " the said Land " ) alongwith other lands is 
reserved as Site No. 294 " Stadium " ( Total area 2,10,000.00 Sq . mtrs . ) ( hereinafter referred to as 
" the said Reservation ” ) . The Appropriate Authority for the said Reservation is Municipal Corporation , 
Nashik ( hereinafter referred to as " the said Authority " ) ; 


and whereas , the said Land has not been acquired by the said Authority within 10 ( Ten ) years 
from the date on which the said Development Plan came into force ; 


and whereas , the Owner of the said Land had served a Notice dated 26th July 2006 under 
Section 127 ( 1 ) of the said Act ( hereinafter referred to as " the said Notice " ) to the said Authority 
informing that the said Land has not been acquired by the said Authority , within the stipulated 
period ; 


and whereas , even after service of the said Notice as aforesaid , the said Land has not been 
acquired within a stipulated time limit from the date of the service of said Notice under sub - section 
( 1 ) of Section 127 of the said Act , by the said Authority ; 


and whereas , Hon'ble High Court in Writ Petition No. 4811/2012 , filed by the owner of the said 
Land vide it's Order , dated 8th October 2015 held that , the said Reservation to the extent of the 
said Land stands lapsed , under Section 127 of the said Act ; 


and whereas , in the mean - time the Government of Maharashtra in Urban Development 
Department vide Notification No. TPS - 1116 / CR - 140 ( A ) / UD - 9 , dated 9th January 2017 has sanctioned 
the Revised Development Plan of Nashik City ( hereinafter referred to as " the said Revised 
Development Plan " ) partly under Section 31 ( 1 ) of the said Act and the same has come into force 
with effect from the 9th February 2017 ; 


and whereas , in the said Revised Development Plan , the said Land alongwith other lands is 
reserved for the said Authority as Site No. 105- " Stadium " ( Total area 1,64,495 sq . mtrs . ) ( hereinafter 
referred to as " the said Revised Reservation " ) ; 


and whereas , Now , it becomes expedient to notify by an order under Section 127 ( 2 ) of the 
said Act that the said Reservation on the said Land in the said Development Plan has been 
lapsed ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 2 ) of Section 127 of the 
said Act and of all other powers enabling it in that behalf , the Government of Maharashtra , hereby 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १७ - २३ , २०२२ / कार्तिक २६ ते अग्रहायण २ , शके १ ९ ४४ 
notifies that the said Reservation on the said Land stands lapsed from the said Development Plan 
and consequently , the Revised Reservation on the said Land , in the said Revised Development 
Plan has become ineffective . The said Land so released shall be available to the Land Owner for 
the purpose of Development as otherwise permissible in the case of adjacent land under the said 
Revised Development Plan . 


४ 


( 1 ) A copy of the Part Plan showing the details of land released from reservation in the said 
Development Plan and consequently , the ineffective . Revised Reservation on the said Land in the 
said Revised Development Plan vide this order is available in the Office of the Commissioner , 
Nashik Municipal Corporation , Nashik during office hours on all working days for inspection of public 
upto one month . 


( 2 ) This Order shall also be available on the Government website www.maharashtra.gov.in 

Schedule 


Mauza , 
taluka 
and 
District 


1 


Mouza Nashik , 
Taluka and 
district Nashik . 


Details of 
land and 
Details of 
reservation in 
sanctioned 
Development 
Plan 


2 

197 ( Pt . ) 
Site No. 294 
" Stadium " area 
210000 Sq . mtrs . 


- 


Details of 

land and 
Details of 

reservation in 
sanctioned 
revised 
Development 
Plan 


3 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ 


Lapsed 
Reservation 


sanctioned 

Development 
Plan and 
area of the land 


to the extent 

of said land 

reserved in 


t 


नगर विकास विभाग 

मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ 

दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२२ 


4 


197 ( Pt . ) 
Site No. 105 
" Stadium " area 

Area admeasuring 
22533 Sq . mtrs . 
out of Site No. 105 , 
" Stadium " . 

164495 Sq . mtrs . 

By Order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


Area admeasuring 
22533 sq mtrs . 
out of Site No. 294 , 
" Stadium " . 


ineffective 

reservation 

extent of 

said land 

reserved in 

revised 

Development 


८८ 


Plan and 

area of the 

land 

5 


DEODATTA RAHANE , 

Section Officer to Government . 


अधिसूचना 

क्रमांक टीपीएस -११२१ / २२२८ / प्र . क्र . ११७/२०२० / नवि -० ९ / २०२२ . - ज्याअर्थी , शासन नगर विकास विभाग अधिसूचना क्रमांक टीपीएस 
११०५ / ३५०० / प्र.क्र . ११४ / ०६ / नवि - ९ , दिनांक १५ सप्टेंबर २००६ अन्वये मालेगाव शहराची दुसरी सुधारित विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक 
नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( सन १ ९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७ ) ( यात यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे ) 
चे कलम ३१ ( १ ) अन्वये भागश : मंजूर ( यात यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे उल्लेखिलेली ) असून दिनांक १ नोव्हेंबर २००६ पासून अंमलात 
आली आहे व वगळलेल्या भागासाठी उक्त विकास योजना शासन नगर विकास विभाग अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -११०७ / १६६२ / प्र.क्र . १८ ९ ( ब ) / 
८ / नवि - ९ , दिनांक 
२१ ऑगस्ट २०० ९ अन्वये मंजूर झालेली असून दिनांक १२ ऑक्टोबर २०० ९ पासून अंमलात आलेली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त विकास योजनेसाठी मालेगाव महानगरपालिका नियोजन प्राधिकरण आहे ( यात यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” 
असे संबोधले आहे ) ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १७ - २३ , २०२२ / कार्तिक २६ ते अग्रहायण २ , शके १ ९ ४४ ५ 

आणि ज्याअर्थी , उक्त विकास योजनेमध्ये मौजे मालेगाव , तालुका मालेगाव येथील सर्व्हे २५ ( पैकी ) अंदाजे २१०० चौरस मीटर क्षेत्र 
( यात यापुढे “ उक्त जागा " असे संबोधले आहे ) आरक्षण क्रमांक १८ ९ " शॉपिंग सेंटर व व्हेजिटेबल मार्केट " ( यात यापुढे “ उक्त आरक्षण ” 
असे संबोधले आहे ) यासाठी आरक्षित आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त नियोजन प्राधिकरणाने त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक १८७ , दिनांक १८ मे २०२१ अन्वये उक्त विकास 
योजनेत फेरबदल करून उक्त जागेपैकी सर्व्हे क्रमांक २५ - अ / २ / ४० , ४१ , ४२ , ४४ व ४५ मधील क्षेत्र उक्त आरक्षणातून वगळून " रहिवास 
विभागात ” समाविष्ट करण्याबाबत प्रस्तावित करण्याचे ठरवून उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ ( १ ) अन्वये सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून 
प्रस्ताव दिनांक २८ ऑक्टोबर २०२१ च्या पत्रान्वये शासनास मान्यतेसाठी सादर केलेला आहे ( यात यापुढे “ उक्त फेरबदल प्रस्ताव ” असे संबोधले 
आहे ) ; 


आणि ज्याअर्थी , आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर , उक्त 
फेरबदलाचा प्रस्ताव नामंजूर करावा , असे शासनाचे मत झाले आहे ; 


त्याअर्थी , आता , उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप - कलम ( २ ) अन्वये व त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करून 
उक्त विकास योजनेतील प्रस्ताव नामंजूर करीत आहे 
; 


सदरची अधिसूचना जनतेच्या अवलोकनार्थ , मुख्याधिकारी , मालेगाव महानगरपालिका , मालेगाव , जिल्हा नाशिक यांच्या कार्यालयात 
कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी उपलब्ध करण्यात येत आहे . 

सदर अधिसूचना शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 

देवदत्त रहाणे , 
कार्यासन अधिकारी , 
महाराष्ट्र शासन . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai - 400 032 

dated , 7th November 2022 

Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act , 1966 

NOTIFICATION 


No. TPS - 1121 / 2228 / CR - 117 / UD - 9 / 2022.- Whereas , the Government in Urban Development 
Department's vide Notification No. TPS - 1105 / 3500 / CR - 114 / 06 / UD - 9 , dated 15th September 2006 has 
partly sanctioned the Development Plan for Malegaon City ( hereinafter referred to as " the said 
Development Plan " ) under Section 31 ( 1 ) of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning 
Act , 1966 ( Mah . Act No. XXXVII of 1966 ) ( hereinafter referred to as “ the said Act " ) and the same 
has come into force with effect from 1st November 2006 and Excluded Part of the said Development 
Plan has been sanctioned under Section 31 ( 1 ) of the said Act vide Notification No. TPS - 1107 / 1662 / 
CR - 189 ( B ) / 8 / UD - 9 , dated 21st August 2009 and the same has come into force with effect from 
12th October 2009 ; 


and whereas , the Malegaon Municipal Corporation is the Planning Authority for the said 
Development Plan ( hereinafter referred to as " the said Planning Authority " ) ; 


and whereas , in the said Development Plan land bearing Survey No. 25 ( Pt . ) , admeasuring 2100 
sq . mtrs . of Mouje Malegaon , taluka Malegaon ( hereinafter referred to as " the said Land " ) is reserved 
as Site No. 189 “ Shopping Centre and Vegetable Market " ( hereinafter referred to as “ the said 
Reservation " ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १७ - २३ , २०२२ / कार्तिक २६ ते अग्रहायण २ , शके १ ९ ४४ 

and whereas , the said Planning Authority vide its General Body Resolution No. 187 , dated 18th May 
2021 resolved to modify the said Development Plan by deleting the said land bearing Survey No. 25 
A / 2 / 40 , 41 , 42 , 44 and 45 out of the said land from the said reservation and to be included in Residential 
Zone ( hereinafter referred to as " the said Modification Proposal " ) by carrying out a modification to the 
said Development Plan , by following all the legal formalities stipulated under the said Act , forwarded the 
proposal to Government for sanction vide letter dated 28th October 2021 ; 


and whereas , after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town 
Planning , Maharashtra State , Pune the Government is of the opinion that the said Modification needs 
to be refused ; 


Now therefore , in exercise of the powers conferred on it under sub - section ( 2 ) of Section 37 of 
the said Act , the Government hereby refuse to accord sanction to the said Modifi ation . 


This Notification shall be kept open for inspection by the General Public during the office hours in the 
office of the Commissioner ,, Malegaon Municipal Corporation , Malegaon , district Nashik . 

This Notification shall also be published on the Government's website www.maharashtra.gov.in 
By Order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


नगर विकास विभाग 

मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ 

दिनांक १५ नोव्हेंबर २०२२ 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ 


DEODATTA RAHANE , 

Section Officer to Government . 


अधिसूचना 

क्रमांक टीपीएस -११२१ / ५३२ / प्र . क्र . ३ / नवि -० ९ / २०२२ - ज्याअर्थी , सिन्नर शहरासाठी मूळ हद्दीची दुसरी सुधारित विकास योजना भागश : 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( सन १ ९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७ ) ( यात यापुढे “ उक्त अधिनियम ” 
असे संबोधले आहे ) चे कलम ३१ ( १ ) अन्वये शासन नगर विकास विभाग अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१११२ / ३७५ ( न ) /प्र.क्र . ६१ ( अ ) ( न ) / 
पुन.बां.क्र . ४० / १२ / नवि - ९ , दिनांक २२ ऑगस्ट २०१२ अन्वये ( यात यापुढे “ उक्त विकास योजना " असे उल्लेखिलेली ) मंजूर असून दिनांक 
१ ऑक्टोबर २०१२ पासून अंमलात आलेली आहे व वगळलेल्या भागासाठी उक्त विकास योजना , शासन नगर विकास विभाग , अधिसूचना 
क्रमांक टीपीएस -१११२ / ३७५ ( न ) /प्र.क्र . ६१ ( अ ) ( न ) / पुन . बां . क्र . ४० / १२ / नवि - ९ , दिनांक २१ जानेवारी २०१५ अन्वये मंजूर झाली असून ती 
दिनांक २ जुलै २०१५ पासून अंमलात आलेली आहे 
; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त विकास योजनेसाठी सिन्नर नगरपरिषद हे नियोजन प्राधिकरण आहे ( यात यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण " असे 
संबोधले आहे ) ; 


, 

आणि ज्याअर्थी , उक्त विकास योजनेमध्ये मौजे सिन्नर तालुका सिन्नर येथील सर्व्हे क्रमांक १०८४/१ ते ११ , १०८१ , १०८२ या जागा 
( यात यापुढे “ उक्त जागा " असे संबोधले आहे ) १५.०० मीटर रुंद रस्ता या प्रस्तावाने बाधित होत आहेत 
; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त नियोजन प्राधिकरणाने त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक ५४३ , दिनांक १४ जून २०१ ९ अन्वये उक्त विकास 
योजनेत फेरबदल करून उक्त जागेमधून जाणाऱ्या १५.०० मीटर रुंद विकास योजना रस्ता रद्द करून त्याखालील जमीन “ रहिवास विभागात " 
समाविष्ट करण्याचे ठरवून उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ ( १ ) अन्वये सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून प्रस्ताव दिनांक ३ डिसेंबर २०२० च्या 
पत्रान्वये शासनास मान्यतेसाठी सादर केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर आणि संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर , 
उक्त फेरबदलाचा प्रस्ताव नामंजूर करावा , असे शासनाचे मत झाले आहे 


त्याअर्थी , आता , उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे पोट - कलम ( २ ) अन्वये व त्या अनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा 
वापर करून शासन उक्त विकास योजनेतील उक्त फेरबदल प्रस्ताव नामंजूर करीत आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १७ - २३ , २०२२ / कार्तिक २६ ते अग्रहायण २ , शके १ ९ ४४ 

सदरची अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थ , मुख्याधिकारी , सिन्नर नगरपरिषद , सिन्नर , जिल्हा नाशिक यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन 
वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी उपलब्ध करण्यात येत आहे . 

सदर अधिसूचना शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 

देवदत्त रहाणे , 
कार्यासन अधिकारी , 
महाराष्ट्र शासन . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai - 400 032 

dated 15th November 2022 

Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act , 1966 

NOTIFICATION 

No. TPS - 1121 / 532 / CR - 3 / UD - 9 / 2022.- Whereas , Second Revised Development Plan for the 
Original Boundary of Sinnar has been sanctioned partly by the Government vide Urban Development 
Department's vide Notification No. TPS - 1112 / 375 ( N ) / CR - 61 ( A ) ( N ) / Recon . No. 40 / 12 / UD - 9 , dated 22nd 
August 2012 and the same has come into force from 1st October 2012 ( hereinafter referred to as 
" the said Development Plan " ) under Section 31 ( 1 ) of the Maharashtra Regional Planning and Town 
Planning Act , 1966 ( Mah . Act No. XXXVII of 1966 ) ( hereinafter referred to as " the said Act " ) and 
Excluded Part of the said Development Plan has been sanctioned under Section 31 ( 1 ) of the said 
Act vide Notification No. TPS - 1112 / 375 ( N ) / CR - 61 ( A ) ( N ) / Recon . No. 40 / 12 / UD - 9 , dated 21st January 
2015 and the same has come into force with effect from 2nd July 2015 ; 


and whereas , the Sinnar Municipal Council is the Planning Authority for the said Development 
Plan ( hereinafter referred to as " the said Planning Authority " ) ; 


and whereas , in the said Development Plan land bearing Survey No. 1084/1 to 11 , 1081 , 1082 
of Mouje Sinnar ( hereinafter referred to as " the said Land " ) are affected by 15.00 mtrs . wide 
Development Plan Road . 


and whereas , the said Planning Authority vide its General Body Resolution No. 543 , dated 14th 
June 2019 resolved to modify the said Development Plan by deleting the said 15.00 mtrs . Development 
Plan Road passing through the said land and land so released to be included in Residential Zone 
( hereinafter referred to as " the said Modification " ) after following all the legal formalities stipulated under 
Section 37 ( 1 ) of the said Act , forwarded the proposal to Government for sanction vide letter dated 3rd 
December 2020 ; 


and whereas , after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town 
Planning , Maharashtra State the Government is of the opinion that the said Modification needs to be 
refused ; 


Now therefore , in exercise of the powers conferred on it under sub - section ( 2 ) of Section 37 of 
the said Act , the Government hereby refuse to accord sanction to the said Modification . 


This Notification shall be kept open for inspection by the General Public during the office hours in the 
office of the Chief Officer , Sinnar Municipal Council , Sinnar , district Nashik . 

This Notification shall also be published on the Government's website www.maharashtra.gov.in 
By Order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

DEODATTA RAHANE , 

Section Officer to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १७ - २३ , २०२२ / कार्तिक २६ ते अग्रहायण २ , शके १ ९ ४४ 

जिल्हाधिकारी तथा समुचित प्रशासन यांजकडून 

अनुसूची- एक 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १ ९ नुसार 
अधिसूचना . 

संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन 
जिल्हा जळगाव , तालुका चाळीसगाव , मौजे डामरूण 
भूमापन किंवा 
गट क्रमांक 
१ 

संपादित क्षेत्र 

जिल्हा जळगाव 

क्रमांक भूसंपादन / मौजे डामरूण / एसआर / ६ / सन २०२१. – ज्याअर्थी , 
समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी , भूमि 
संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात 
यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या कलम 
११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून , अधिसूचना क्रमांक भूसंपादन / एसआर / ६ / २०२१ , दिनांक 
४ ऑगस्ट २०२२ ते दिनांक १० ऑगस्ट २०२२ अन्वये प्रारंभिक 
अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनींची , अनुसूची - दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा त्यांची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 


८ 


आणि ज्याअर्थी , जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी कलम १५ 
च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल ( कोणताही असल्यास ) , 
विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे . 
आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या 
तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले 
क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले 
जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चार मध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , 
चाळीसगाव भाग , चाळीसगाव , तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव 
यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


( २ ) 


१०२ 


१०३ 

१०५ 

१०६/४ पैकी 
१०७/१ पैकी 
१० ९ / १ पैकी 


( ३ ) 


( ४ ) 


: 


२ 
हे . आर 


०.०० ५० 

११ 

०४ 

११ 

० ३२ 
००१ 

० १४ 


O 


प्रस्ताव . 

प्रकल्प कार्याचे वर्णन : विशेष सार्वजनिक वाहतुकीचा पायाभूत 
सुविधा प्रकल्प , 

समाजाला मिळणारे लाभ : मनमाड ते जळगाव या मार्गावरील 
सार्वजनिक वाहतूक सुरळीत व जलद गतीने होण्यास मदत होणार . 
अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

निरंक . 

अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
निरंक . 


० 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : मनमाड - जळगाव तिसऱ्या रेल्वे लाईनकरिता भूसंपादन 


टिपा .- 

( १ ) प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त जमिनींच्या आराखड्याचे निरीक्षण 
उपविभागीय अधिकारी कार्यालय , चाळीसगाव भाग , चाळीसगाव 
तसेच उपमुख्य अभियंता ( निर्माण ) कार्यालय , मध्य रेल्वे भुसावळ 
यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


० 


जळगाव , २७ ऑक्टोबर २०२२ . 


उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तर कार्यवाही 
पूर्ण होईपर्यंत प्रारंभिक अधिसूचना उल्लेख केलेल्या जमिनींचा 
कोणत्याही व्यक्तीने व्यवहार करू नये किंवा सदर जमिनींवर 
बोजा व अडथळा करू नये . 


संबंधित तलाठी यांनी संबंधित ७/१२ उताऱ्यावर संपादनाबाबत 
नोंद घ्यावी . 


दुय्यम निबंधक , चाळीसगाव यांनी संपादनाखालील गटाच्या 
खरेदी - विक्रीवर निर्बंधाबाबत कायद्यानुसार कार्यवाही करावी . 


अमन मित्तल , 
जिल्हाधिकारी तथा 

समुचित प्रशासन , जळगाव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १७ - २३ , २०२२ / कार्तिक २६ ते अग्रहायण २ , शके १ ९ ४४ 

मुख्याधिकारी यांजकडून 

राहुरी नगरपरिषद , राहुरी 

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २६ ( १ ) अन्वये राहुरी शहराच्या प्रारूप विकास योजनेचे प्रसिध्दीकरण . 


९ 


सूचना 

क्रमांक कावि -२३ / ५७ ९ / ८८७ / २०२२ - ज्याअर्थी , राहुरी नगरपरिषदेने ( यात यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे निर्देशिलेले ) तिच्या 
अधिपत्याखालील क्षेत्रांची ( यात यापुढे “ उक्त क्षेत्र ” असे उल्लेखलेली ) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यात यापुढे 
“ उक्त अधिनियम ” असे निर्देशिलेले ) , चे कलम ३८ चे अनुषंगाने कलम २३ ( १ ) मधील तरतुदींनुसार प्रारूप विकास योजना , राहुरी ( यात 
यापुढे “ उक्त प्रारूप विकास योजना ” असे उल्लेखलेली ) तयार करण्याचा इरादा राहुरी नगरपरिषद , ठराव क्रमांक १ , दिनांक ३ फेब्रुवारी 
२०२१ अन्वये जाहीर करून त्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र , नाशिक विभागीय पुरवणी , भाग १ मध्ये दिनांक २५ फेब्रुवारी ते 
३ मार्च २०२१ रोजी प्रसिद्ध केली आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम २४ च्या तरतुदींस अनुसरून राहुरी नगरपरिषदेने उक्त क्षेत्रासाठी उक्त प्रारूप विकास 
योजना तयार करण्यासाठी सहायक संचालक , नगररचना , अहमदनगर शाखा , अहमदनगर यांची “ नगररचना अधिकारी ” म्हणून आदेश क्रमांक 
कावि -२३ / ४७१ / ४३ / २०२१ , दिनांक ९ एप्रिल २०२१ अन्वये नेमणूक केली आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमातील तरतुदींनुसार नगररचना अधिकारी तथा सहायक संचालक , नगररचना , अहमदनगर शाखा , 
अहमदनगर यांनी उक्त अधिनियमाच्या कलम २५ अन्वये विद्यमान जमीन वापर नकाशा तयार केल्यानंतर उक्त क्षेत्राची उक्त प्रारूप विकास 
योजना तयार करून ती उक्त नियोजन प्राधिकरणाकडे उक्त अधिनियमाचे कलम २६ ( १ ) अन्वये प्रसिद्ध करण्यासाठी हस्तांतरित केली आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त नियोजन प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाचे कलम २६ ( १ ) अन्वये उक्त प्रारूप विकास योजना जनतेकडून सूचना / 
हरकती मागविण्याकरिता प्रसिद्ध करण्यासाठी ठराव क्रमांक १७ , दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२२ अन्वये पारित केलेला आहे . 
६ 


त्याअर्थी , उक्त नियोजन प्राधिकरण उक्त प्रारूप विकास योजना , विकास योजना अहवालासह उक्त अधिनियमाच्या कलम २६ ( १ ) अन्वये 
नागरिकांकडून सूचना / हरकती मागविण्यासाठी प्रसिद्ध करीत आहे . सदरहू योजनेसंबंधीचे नकाशे व अहवाल कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन 
वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ खालील नमूद केलेल्या कार्यालयात उपलब्ध आहेत . 

१. राहुरी नगरपरिषद , राहुरी कार्यालय ( नगररचना विभाग ) , तालुका राहुरी , जिल्हा अहमदनगर , 

२. सहायक संचालक , नगररचना , अहमदनगर शाखा , अहमदनगर , 


उक्त प्रारूप योजनेतील तरतुदीसंबंधी नागरिकांच्या काही सूचना / हरकती असतील तर त्यांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात 
प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत मुख्याधिकारी , राहुरी नगरपरिषद यांचेकडे लेखी स्वरूपात कारणांसह पाठवाव्यात . सदरची 
सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांचे आत नगरपरिषदेकडे प्राप्त झालेल्या सूचना / हरकती विचारात 
घेतल्या जातील . 


उक्त प्रारूप विकास योजनेचे नकाशे व तपशिलाच्या प्रती योग्य शुल्क आकारून राहुरी नगरपरिषद कार्यालयात नागरिकांना उपलब्ध 
होऊ शकतील . 


राहुरी , ७ नोव्हेंबर २०२२ . 


डॉ . सचिन म . बांगर , 
मुख्याधिकारी , 

राहुरी नगरपरिषद , राहुरी , 

जिल्हा अहमदनगर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १७ - २३ , २०२२ / कार्तिक २६ ते अग्रहायण २ , शके १ ९ ४४ 
तेः 

BY CHIEF OFFICER 

RAHURI MUNICIPAL COUNCIL , RAHURI 

Pubilcation of Draft Development Plan of Rahuri under Section 26 ( 1 ) of the Maharashtra Regional 
Planning and Town Planning Act , 1966 . 


१० 


Notice 

No. Kavi - 23 / 579 / 887 / 2022.- Whereas , the Rahuri Municipal Council , Rahuri ( hereinafter referred to 
as " the said Planning Authority " ) vide Special Meeting Resolution No. 1 , dated 3rd February 2021 had 
declared it's intension to prepare a Draft Development Plan of Rahuri ( hereinafter referred to as the " said 
Draft Development Plan " ) for the area under it's jurisdiction ( hereinafter referred to as " the said Area " ) as 
per the provision of Section 23 ( 1 ) read with Section 38 of the Maharashtra Regional Planning and Town 
Planning Act , 1966 ( hereinafter referred to as the " said Act " ) and Notice to that effect is published in 
Maharashtra Government Gazette , Nashik Division , Supplement Part - 1 on dated 25th February to 3rd 
March 2021 . 


and whereas , as per the provision in Section 24 of the said Act , the Municipal Council vide Order No. 
KV - 23 / 471 / 43 / 2021 , dated 9th April 2021 has appointed Assistant Director of Town Planning , Ahmednagar 
Branch , Ahmednagar as " Town Planning Officer " to prepare the said Draft Development Plan for the said 
Area : 


and whereas , the Town Planning Officer and Assistant Director of Town Planning , Ahmednagar Branch , 
Ahmednagar after having prepared Existing Land Use Map as per Section 25 of the said Act , has prepared 
the said Draft Development Plan of the said Area and has handed over it to the said Planning Authority 
for publication under Section 26 ( 1 ) of the said Act ; 


and whereas , the said Planning Authority has passed Resolution No. 17 , dated 6th October 2022 to 
publish the said Draft Development Plan under Section 26 ( 1 ) of the said Act , for inviting 
suggestions / objections from the public . 


Therefore , Rahuri Municipal Council hereby publishes the Said Draft Development Plan along with 
the Report under Section 26 ( 1 ) of the said Act for inviting suggestions / objections from the public . The 
copy of the said Draft Development Plan and Report thereof , are kept open for inspection of the public at 
the following Offices on all working days during in office hours . 


1. Rahuri Municipal Council , Rahuri ( Town Planning Department ) , taluka Rahuri , district Ahmednagar . 
2. Assistant Director of Town Planning , Ahmednagar Branch , Ahmednagar . 

The suggestions / objections if any , in writing from the public in this regard with reasons , shall be 
submitted to the Chief Officer , Rahuri Municipal Council within the period of 30 days from the date of 
publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette . Suggestions / Objections received by 
the Municipal Council within the period of the 30 days from the date of publication of this Notice in the 
Maharashtra Government Gazette shall only be considered . 


The copies of the said Draft Development Plan and particulars shall be available to the public at 
reasonable price in the Office of the Rahuri Municipal Council . 


Rahuri , 7th November 2022 . 


Dr. SACHIN M. BANGAR , 
Chief Officer , 

Rahuri Municipal Council , Rahuri , 

district Ahmednagar . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १७ - २३ , २०२२ / कार्तिक २६ ते अग्रहायण २ , शके १ ९ ४४ ११ 

पीठासीन अधिकारी यांजकडून 

नंदुरबार नगरपरिषद , नंदुरबार 

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये 

जाहीर सूचना 

क्रमांक नंनप / आस्था / कलम ३७ / न.र. २ ९ ७६ / २०२२.- नंदुरबार शहराची मूळ + वाढीव हद्दीची ( सुधारित ) विकास योजना भागश : 
मंजूर व भागश : पुनर्प्रसिद्ध शासन अधिसूचना , नगर विकास विभाग , क्रमांक टीपीएस -१५०४ / ३००१ / सीआर -६६ / ०५ ( ब ) / युडी - ९ , दिनांक १४ 
मार्च २००७ अन्वये मंजूर असून ती दिनांक ३० एप्रिल २००७ पासून अंमलात आहे . 


तसेच महाराष्ट्र शासन , नगर विकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस -१५०७ / २६४१ / प्र . क्र . ८७ / ०८ / नवि - ९ , दिनांक ३१ ऑगस्ट 
२०० ९ अन्वये भागश : पुनर्प्रसिद्ध विकास योजना अंतिम मंजूर झाली असून , दिनांक १५ ऑक्टोबर २०० ९ पासून अंमलात आहे . 


नंदुरबार शहर विकास योजनेतील खालील प्रस्तावात महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ मधील 
तरतुदींनुसार फेरबदल करणेचा निर्णय नगरपरिषदेने सर्वसाधारण सभा ठराव क्रमांक ६७ , दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२२ अन्वये घेतला आहे . 
त्याचा तपशील अनुक्रमे पुढीलप्रमाणे आहे . 

सुधारित मंजूर विकास योजनेतील प्रस्ताव व प्रस्तावित फेरबदल खालील परिशिष्टात दर्शविला आहे . 

परिशिष्ट 


सुधारित मंजूर विकास योजनेतील प्रयोजन 


१ 


नंदुरबार शहराच्या सुधारित मंजूर विकास आराखड्यात सर्व्हे नंबर 
४२१ चे शेती विभागात समाविष्ट असलेले एकूण क्षेत्र ५ हे . १२ आर . 


नंदुरबार , १४ नोव्हेंबर २०२२ . 


प्रस्तावित फेरबदल 


२ 


नंदुरबार शहराच्या सुधारित मंजूर विकास आराखड्यात सर्व्हे नंबर 
४२१ चे शेती विभागात समाविष्ट असलेले एकूण क्षेत्र ५ हे . १२ आर 
क्षेत्र “ शेती ” विभागातून वगळून “ रहिवास विभागात ” समाविष्ट करणे . 

वरीलप्रमाणे फेरफार करणेचे नकाशे नागरिकांचे अवलोकनार्थ नंदुरबार नगरपरिषद कार्यालयात ठेवण्यात आलेले आहेत . 

वर नमूद केल्याप्रमाणे फेरफार करणे कामीची सूचना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये 
नागरिकांच्या हरकती व सूचना मागविणेकामी याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . नागरिकांना कळविणेत येते की , आपल्या सूचना / हरकती 
ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून एक महिन्याच्या आत अध्यक्ष , नंदुरबार नगरपरिषद , नंदुरबार यांचे नावे लेखी स्वरूपात 
सादर कराव्यात . एक महिन्यानंतर प्राप्त होणाऱ्या हरकती / सूचना विचारात घेतल्या जाणार नाहीत . 


कुणाल बटेसिंग वसावे , 
पीठासीन अधिकारी , 

नंदुरबार नगरपरिषद , नंदुरबार , 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १७ - २३ , २०२२ / कार्तिक २६ ते अग्रहायण २ , शके १ ९ ४४ 
BY CHIEF OFFICER 


Under Section 37 of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act , 1966 


क्रमांक नंनप / आस्था / कलम ३७ / न . र . २ ९ ७६ / २०२२ . - The Revised Development Plan of Nandurbar ( Original + 
Additional Limit ) has been partly sanctioned by the Government vide Notification No. TPS - 1504 / 3001 / 
CR - 66 / 05 ( C ) / UD - 9 , dated 14th March 2007 and has came into force with effect from 30th April 2007 
and Excluded Part of Development Plan has been sanctioned by the Government vide Notification 
No. TPS - 1507 / 2641 / CR - 87 / 08 / UD - 9 , dated 31st August 2009 and has came into force with effect 
from 15th October 2009 . 


Municipal Council , Nandurbar has resolved following proposal under Section 37 of the Maharashtra 
Regional Planning and Town Planning Act , 1966 , General Body Resolution No. 67 , dated 14th 
November 2022 . 


Purpose as per Sanctioned 
Development Plan 

1 


Notice 


Land bearing S. No. 421 included in 
" Agriculture Zone " Area 5 H. 12A . 


Annexure 


Nandurbar , 14th November 2022 . 


Proposed Modification 


" L 


2 


Land bearing S. No. 421 Area 5 H. 12 A. under 

' Agriculture Zone " to be deleted and included in 
" Residential Zone " . 


The Plan showing the above Proposed Modification is kept in the Office of Nandurbar Municipal 
Council for inspection to the Citizen . 


The notice under Section 37 of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act , 1966 
hereby published for inviting suggetions / objections then send their suggestions / objections in written 
to the President of Nandurbar Municipal Council within one month from the date of Publication of 
this Notification in Maharashtra Government Gazette . Suggestions / objections received after one 
month will not be considered . 


KUNAL BATESING VASAVE , 
Presiding Officer , 

Nandurbar Municipal Council , 

Nandurbar . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १७ - २३ , २०२२ / कार्तिक २६ ते अग्रहायण २ , शके १ ९ ४४ १३ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये 

जाहीर सूचना 

क्रमांक नंनप / आस्था / कलम ३७ / न.र. / २ ९ ७७ / २०२२ - नंदुरबार शहराची मूळ + वाढीव हद्दीची ( सुधारित ) विकास योजना भागश : मंजूर 
व भागश : पुनर्प्रसिद्ध शासन अधिसूचना , नगर विकास विभाग , क्रमांक टीपीएस -१५०४ / ३००१ / सीआर -६६ / ०५ ( ब ) / युडी - ९ , दिनांक १४ मार्च 
२००७ अन्वये मंजूर असून ती दिनांक ३० एप्रिल २००७ पासून अंमलात आहे . 


तसेच महाराष्ट्र शासन , नगर विकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस -१५०७ / २६४१ / प्र . क्र . ८७ / ०८ / नवि - ९ , दिनांक ३१ ऑगस्ट 
२०० ९ अन्वये भागश : पुनर्प्रसिद्ध विकास योजना अंतिम मंजूर झाली असून दिनांक १५ ऑक्टोबर २०० ९ पासून अंमलात आहे . 


नंदुरबार शहर विकास योजनेतील खालील प्रस्तावात महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ मधील 
तरतुदीनुसार फेरबदल करणेचा निर्णय नगरपरिषदेने सर्वसाधारण सभा ठराव क्रमांक ६१ , दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२२ अन्वये घेतला आहे . 
त्याचा तपशील अनुक्रमे पुढीलप्रमाणे आहे . 

सुधारित मंजूर विकास योजनेतील प्रस्ताव व प्रस्तावित फेरबदल खालील परिशिष्टात दर्शविला आहे . 

परिशिष्ट 


सुधारित मंजूर विकास योजनेतील प्रयोजन 

१ 


नंदुरबार शहराच्या सुधारित मंजूर विकास आराखड्यातील सर्व्हे नंबर 
४१ , क्षेत्र ४ हे . ५३ आर पैकी 

( १ ) शेती विभागात समाविष्ट भागश : क्षेत्र ० हे . ७ ९ .५० आर 


( २ ) आरक्षण क्रमांक १६ , गलीच्छ वस्ती सुधारणा भागश : क्षेत्र 
३ हे . ४८ आर . 


( ३ ) १८ मीटर रुंदीच्या विकास रस्त्याखालील भागश : क्षेत्र 
० हे . २५.५० आर . 


प्रस्तावित फेरबदल 


नंदुरबार , १४ नोव्हेंबर २०२२ . 


२ 


नंदुरबार शहराच्या सुधारित मंजूर विकास आराखड्यातील सर्व्हे नंबर 
४१ , क्षेत्र ४ हे . ५३ आर पैकी 


( १ ) शेती विभागात समाविष्ट असलेले भागशः क्षेत्र ० हे . ७ ९ .५० आर 
“ शेती ” विभागातून वगळून “ रहिवास ” विभागात समाविष्ट करणे . 


( २ ) आरक्षण क्रमांक १६ , गलीच्छ वस्ती सुधारणा खालील भागशः क्षेत्र 
३ हे ४८ आर वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करणे . 


वरीलप्रमाणे फेरफार करणेचे नकाशे नागरिकांचे अवलोकनार्थ नंदुरबार नगरपरिषद कार्यालयात ठेवण्यात आलेले आहेत . 

वर नमूद केल्याप्रमाणे फेरफार करणेकामीची सूचना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये 
नागरिकांच्या हरकती व सूचना मागविणेकामी याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . नागरिकांना कळविणेत येते की , आपल्या सूचना / हरकती 
ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून एक महिन्याच्या आत अध्यक्ष , नंदुरबार नगरपरिषद , नंदुरबार यांचे नावे लेखी स्वरूपात 
सादर कराव्यात . एक महिन्यानंतर प्राप्त होणाऱ्या हरकती / सूचना विचारात घेतल्या जाणार नाहीत . 


कुणाल बटेसिंग वसावे , 
पीठासीन अधिकारी , 

नंदुरबार नगरपरिषद , नंदुरबार , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १७ - २३ , २०२२ / कार्तिक २६ ते अग्रहायण २ , शके १ ९ ४४ 
Under Section 37 of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act , 1966 


98 


क्रमांक नंनप / आस्था / कलम ३७ / न . र . / २ ९ ७७ / २०२२.- The Revised Development Plan of Nandurbar ( Original + 
Additional Limit ) has been partly sanctioned by the Government vide Notification No. TPS - 1504 / 3001 / 
CR - 66 / 05 ( C ) / UD - 9 , dated 14th March 2007 and has came into force with effect from 30th April 2007 
and Excluded Part of Development Plan has been sanctioned by the Government vide Notification 
No. TPS - 1507 / 2641 / CR - 87 / 08 / UD - 9 , dated 31st August 2009 and has came into force with effect 
from 15th October 2009 . 


Municipal Council , Nandurbar has resolved following proposal under Section 37 of the Maharashtra 
Regional Planning and Town Planning Act , 1966 , General Body Resolution No. 61 , dated 14th 
November 2022 . 


Purpose as per Sanctioned 
Development Plan 
1 


Notice 


Land bearing S. No. 41 , Area 4 H. 53 A. 

( 1 ) Partly in Agriculture Zone Area 0 H. 79.50 A. 


Annexure 


( 2 ) Partly in Reservation No. 16 Slum Improvement 
Scheme Area 3 H. 48 A. 


Nandurbar , 14th November 2022 . 


Proposed Modification 


2 


Land bearing S. No. 41 , Area 4 H. 53 A. 

( 1 ) Parly in Agriculture Zone Area 0 H. 79.50 A. to 
be deleted and included in Residential Zone . 


( 2 ) Partly in Reservation No. 16 Slum Improvement 
Scheme Area 3 H. 48 A. to be deleted and 
included in Residential Zone . 


( 3 ) Partly in D. P. Road Area 0 H. 25.50 A. 

The Plan showing the above Proposed Modification is kept in the Office of Nandurbar Municipal 
Council for inspection to the Citizen . 


The notice under Section 37 of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act , 1966 
hereby published for inviting suggetions / objections then send their suggestions / objections in written 
to the President of Nandurbar Municipal Council , Nandurbar within one month from the date of 
Publication of this Notification in the Maharashtra Government Gazette . Suggestions / objections 
received after one month will not be considered . 


KUNAL BATESING VASAVE , 
Presiding Officer , 

Nandurbar Municipal Council , 

Nandurbar . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १७ - २३ , २०२२ / कार्तिक २६ ते अग्रहायण २ , शके १ ९ ४४ 

अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

( अ ) सोटे , तलवारी , बंदुका , भाले , सुरे , लाठ्या किंवा शारीरिक 
दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही हत्यारे 
अथवा वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे ; 

वाचले : ( १ ) अपर पोलीस अधीक्षक , धुळे यांचेकडील पत्र क्रमांक 
जिविशा / प्रतिबंधात्मक आदेश / ३५६२ / २०२२ , धुळे , दिनांक 
२६ सप्टेंबर २०२२ . 


( २ ) मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ 
( १ ) ( ३ ) . 


आदेश 

क्रमांक ड / कक्ष -३ / एमएजी -२ / कावि -२६२१ / २०२२ - धुळे जिल्ह्यात 
आगामी काळात विविध विषयावरून इंधन दरवाढ व महागाईच्या 
विरोधात विविध पक्ष संघटना ह्या महाराष्ट्र शासन व केंद्र शासनाच्या 
विरोधात आंदोलन करीत आहेत . तसेच दिनांक २६ सप्टेंबर २०२२ 
रोजीपासून नवरात्र उत्सव उत्सव सुरू असून नवरात्र उत्सव दरम्यान 
बालाजीचे वहन हे दररोज निघणार आहेत . तसेच ५ ऑक्टोबर 
२०२२ रोजी विजयादशमी ( दसरा ) च्या निमित्ताने रावण दहनचा 
कार्यक्रम करण्यात येत असतो . दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२२ रोजी श्री 
बालाजी रथ धुळे शहरात निघणार आहे . तसेच दिनांक ९ ऑक्टोबर 
२०२२ रोजी मुस्लीम बांधवांचा ईद - ए - मिलाद सण साजरा करण्यात 
येणार आहे . तरी कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी , तसेच केंद्र 
सरकार यांच्या विरोधात विविध पक्ष , संघटना वेगवेगळ्या विषयावरून 
सध्या धरणे , आंदोलने , मोर्चे करीत आहेत . तसेच वेगवेगळ्या संघटना 
ह्या विविध विषयावरून निवेदने देत असल्याने प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची 
अंमलबजावणी योग्यप्रकारे करण्यासाठी धुळे जिल्ह्यात प्रतिबंधात्मक 
उपाययोजना करणे आवश्यक आहे . त्या अनुषंगाने जिल्ह्यात कायदा 
व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 
यास्तव उपोद्घातातील नमूद अनुक्रमांक ( १ ) अन्वये पोलीस अधीक्षक 
यांनी दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ रोजीचे ००.०१ वाजेपासून दिनांक 
१४ ऑक्टोबर २०२२ रोजीचे २३.५५ वाजेपावेतो मुंबई पोलीस कायदा 
कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी होऊन प्रसिद्धी 
होणेस विनंती केलेली आहे . 


जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याकामी पोलिसांना 
मदत व्हावी म्हणून अपर पोलीस अधीक्षक , धुळे यांनी सादर केलेला 
अहवाल व वरील परिस्थिती पाहता माझी खात्री झालेने संपूर्ण धुळे 
जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहणेसाठी व परिस्थितीवर 
नियंत्रण ठेवणेसाठी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून मी , संजय गायकवाड , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , धुळे मला उपोद्घातात नमूद अनुक्रमांक ( २ ) 
अन्वये मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) नुसार 
प्राप्त असलेल्या अधिकारांचा वापर करून धुळे जिल्ह्यातील कोणत्याही 
इसमास खालील कृत्ये करण्यास याद्वारे मनाई करीत आहे . 


( ब ) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक 
पदार्थ किंवा द्रव्ये बरोबर घेऊन फिरणे 


१५ 


( क ) दगड अगर अस्त्रे , सोडावयाची अगर फेकण्याची हत्यारे , 
साधने इत्यादी तयार करणे , जमा करणे आणि बरोबर नेणे ; 


( ड ) सार्वजनिक शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे , हावभाव 
करणे अथवा सोंग आणणे 
; 


( इ ) जाहीरपणे घोषणा करणे , गाणे म्हणणे , वाद्ये वाजविणे 
; 
( फ ) कोणत्याही व्यक्तीची आकृती किंवा प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे ; 
( ग ) सभा घेण्यास , मिरवणुका काढण्यास , पाच किंवा पाचापेक्षा 

जास्त व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ; 


( ह ) संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी दिलेल्या 
परवानगीशिवाय काढण्यात आलेले मोर्चे , रॅली , सभा ; 


मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) हा आदेश 
ज्यांना लाठी अगर तत्सम वस्तू घेतल्याशिवाय चालता येत नाही , अशा 
अपंग इसमांना लागू नाही . तसेच शासनाच्या सेवेतील ज्या व्यक्तींना 
आपल्या वरिष्ठांचे आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे 
आवश्यक आहे , त्यांना लागू होणार नाहीत . 


तसेच , मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) 
नुसार संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांचे 
पूर्वपरवानगीशिवाय पाचपेक्षा जास्त व्यक्तींचा समावेश असलेल्या 
कोणत्याही मंडळीस ( जमावास ) किंवा मिरवणुकीस मनाई करीत आहे 
व सदर कालावधीत सभा , मिरवणुका , मोर्चे , मिटिंग , कार्यक्रम व रॅली 
इत्यादी परवानगीबाबत स्थानिक पोलीस स्टेशनच्या अधिकाऱ्यांच्या 
सहमतीने संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी 
कायदा व सुव्यवस्था राखणेबाबत योग्य तो निर्णय घेऊन परवानगी 
द्यावी . अशी देण्यात आलेली परवानगी , तसेच लग्न मिरवणुका , 
धार्मिक मिरवणुका , आठवडे बाजार अगर प्रेतयात्रेच्या जमावास सदर 
निर्बंध लागू असतील . 


सदरचा आदेश हा दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ रोजीचे ००.०१ 
वाजेपासून दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२२ रोजीचे २३.५५ वाजेपावेतो 
संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात अंमलात राहील . 


सदरचा आदेश हा दिनांक २ ९ सप्टेंबर २०२२ रोजी माझे सही 
व कार्यालयाचे शिक्क्यानिशी दिला असे . 


धुळे , २ ९ सप्टेंबर २०२२ . 


संजय गायकवाड , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , धुळे , 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE 411006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 

400 004 . 

EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


- 


